मराठा समाजाच्या सामाजिक, शौक्षणिक व आर्थिक 
स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील 
शिफारशींवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मंत्रिमंडळ 
उपसमिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी ११२२/प्र.क्र.५९२/१६-ब(ए) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.७9२ ए/१६-ब, 
दि.१० फेब्रुवारी, २०२०. 


शासन निर्णय : 


मराठा समाजाच्या कामकाजासाठी संदर्भाधीन दि.१० फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुनर्गठन करण्यात येत असून राज्य मागासवर्ग 
आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न 
बाबींबाबत सादर अहवालातील शिफारशींवर करावयाच्या सर्व वैधानिक कार्यवाहीसाठी खालीलप्रमाणे 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


हबं श्री.चंद्रकांत (दादा) पाटील अध्यक्ष 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य 

२ | att. राधाकृष्ण विखेपाटील सदस्य 
मा.मंत्री, महसूल 

३ | श्री.गिरीश महाजन सदस्य 
मा.मंत्री, ग्राम विकास व पंचायत राज, वैद्यकीय शिक्षण 

४ श्री. दादा भुसे सदस्य 
मा.मंत्री, बंदरे आणि खनिकर्म 

५ _  श्रीशांभूराज देसाई सदस्य 
मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क 

६ । श्री.उदय सामंत Ware 
मा.मंत्री, उद्योग 

७ । प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब सदस्य 
कल्याण 

८ | श्री.रवींद्र चव्हाण, मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक सदस्य 
उपक्रम वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 

९ | सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग उपसमितीचे 

सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी ११२२/प्र.क्र.५९२/१६-ब(ए) 


२. मंत्रिमंडळ उपसमितीस मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने 
बाजू मांडण्यासाठी विशेष समुपदेश्ींच्या नियुक्‍तींची शिफारस करणे, त्यांचे मानधन ठरविणे, विशेष 
समुपदेशींना सूचना देणे, मा.न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात 
निर्णय घेणे तसेच, मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात उचित निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार असतील. 
३. मंत्रिमंडळ उपसमितीस आवश्‍यकतेनुसार विचार विनिमयासाठी तज्ञ, विधिज्ञ व संबंधित अधिकारी 
इत्यादींना आमंत्रित करण्याचे अधिकार असतील. 
छ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१००४१२५३१२२६०७ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SURYAWANSHI 
SAMPAT DASHARATH 


(सं. द. सुर्यवंशी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
राज्यपाल यांचे सचिव 
मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 
उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


9) 
) 
) 
) 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद 
) 
) 
) 
) 


AY 


८ 0८ w 


| 


£5) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा 
सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधान सभा सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१०) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
११) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधान सभा) 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी 
१४) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
१६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१७) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुकक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(२ ८5. 


vo 


१८) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१९) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२०) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग 

29) सचिव, राज्य माहिती आयोग 

२२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२३) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


